नियतकालिक बदल्या-सन २०२३ 

सहायक प्राध्यापक, शासकीय अभियांत्रिकी 
महाविद्यालये, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक 
सेवा, गट -अ 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः बदली-२०२३/(प्र.क्र.७५/२३)/तांशि-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन,मादाम कामा रोड 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०२३ 


संदर्भ: शासनाचे समक्रमांक दिनांक ३० मे, 2023 रोजीचे शासन आदेशा 


शासन शुद्धीपत्रक : 


संदर्भीय शासन आदेशातील अनुक्रमांक २ येथील श्रीमती माधवी शशिकुमार हरणे यांच्या 
नावासमोरील बदलीचा प्रकार “विनंती” ऐवजी “प्रशासकीय” असे वाचण्यात यावे. 
2. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९२७१३०१३४८३०८ असा 
आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SHRIKRISHNA stra 
KASHINATH Sess 
(श्रीकृष्ण पगारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
संबंधित अध्यापक (संस्था प्रमुखामार्फत) 


प्रत, 


) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः बदली-२०२३/(प्र.क्र.७५/२३)/तांशि-१ 


५) सर्व प्राचार्य/संचाळक,शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये (तंत्र शिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षक) मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र १/२. 
७) प्रधान सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्र शिक्षण संचालनालयामार्फत) 
९) निवड नस्ती, तांशि-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


